सन २०१७-१८ करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य 
योजने अंतर्गत “Doubling income of tribal 
farmers through agriculture, horticulture 
and vegetables in collaboration with 
BAIF" या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.१०६/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २०.१२.२०१८ 

संदर्भ- 

१. जनजाती कार्य Farad दिल्ली यांचे पत्र W.F.No.99094/04/2040-TSP, 

दि.३०/०५/२०१७ 

२. शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.४५/का.-१९, दि. १९/०८/२०१७ 

३. शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.१०८/का.-१९, दि. ३०/१२/२०१७ 

४. शासन निर्णय क्रमांक: केंद्रीय २०१८ /प्र.क्र.६९ /का-१९, दि.१०/०९/२०१८ व 

दि. ०५/११/२०१८. 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत रुपये १२८१०.३८ लक्ष 

इतक्या निधीच्या एकूण २८ प्रस्तावांना त्यांच्या दिनांक ३०/०५/२०१७ च्या पत्रान्वये मान्यता प्रदान केळी आहे. 
या योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने Doubling income of tribal farmers through agri, horticulture and 
vegetables in collaboration with BAIF "| या प्रकल्पाअंतर्गत सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ करिता 
अनुक्रमे रु.६३०.०० लक्ष व रू.३४५.०० लक्ष निधी मंजूर केला आहे. सदर निधी संदर्भ क्र.२, ३ व ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. 8/॥ ही प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था आहे. ही संस्था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे अनुयायी श्री. मणीभाई 
देसाई यांनी सन १९६७ मध्ये स्थापन केळी आहे. BAIF संस्था गेली ५० वर्षे कार्यरत असून संस्थेचा उद्देश 
आदिवासी कुटुंबांना टिकाऊ उपजिवीका, समृद्ध पर्यावरण, जीवनस्तर उंचावणे आणि चांगल्या मानवी 
मूल्यांबरोबर स्वयंरोजगार निर्माण करणे आहे. BAIF चे विविध उपक्रम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, 
झारखंड, बिहार, ओडिसा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या 
देशाच्या १३ राज्यांमध्ये राबविण्यात आळे व येत आहेत. BAIF संस्था ग्रामीण भागांतील गरीब नागरिकांना 
टिकाऊ उपजिवीका निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे 
३. ग्रामविकासाच्या आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे तसेच उपक्रमांमधीळ लवचिकतेमुळे 
BAIF ला प्रत्येक कुटुंब, गाव, आणि स्थानिक भागातील विशिष्ट गरजांकडे लक्ष देऊन त्यानुसार काम करणे 
शक्‍य झाले आहे. समूहाचा सहभाग हा BAIF च्या सर्व उपक्रमांचा पाया आहे. BAIF संस्थेच्या कामाची व्याप्ती 
२५० जिल्ह्यांतील vo लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचली आहे. BAIF या संस्थेचा या क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव विचारात 


झासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


घेता, Doubling income of tribal farmers through agri, horticulture and vegetables in collaboration 
with BAIF " ही योजना BAIF या संस्थेमार्फत राबवून सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी देणे बाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना टिकाऊ उपजिवीका, समृद्ध पर्यावरण, जीवनस्तर उंचावणे आणि 
चांगल्या मानवी मूल्यांबरोबर स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी Doubling income of tribal farmers 
through agriculture, horticulture and vegetables in collaboration with BAIF ही योजना BAIF 
Development Research Foundation, Pune व आदिवासी विकास विभागामार्फत संयुक्तपणे 
राबविण्यासाठी रुपये ९७५.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रीयेमध्ये काही बदल किंवा सुधारणा करण्याचे अधिकार सनियंत्रण 
समितीस राहतील. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने या समितीच्या बैठकीमध्ये नेमून दिळेल्या कामाचा 
अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर अंमलबजावणी संस्थेस पुढील वर्षाकरीता निधी वितरण 
करण्यात येईल. 
३. सदर योजनेचे सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत 
त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास 
सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥8॥१9॥[॥9.9०५/.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२०१२१०४३३५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


1४७190 R Rajput 


Di 
DN: c=IN, ent Of Mi 


४१28 


Ajitsingh 
R R ठे] p U t Date 2018 1220 1s1655 +0530 


(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


28६82१2 


प्रत, 
१. मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास , मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,नाशिक. 
५. AQ seat संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे. 
सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू, जव्हार 


on SG -€ 


पृष्ठ १० पैकी २ 


laharashtra, 
, postalCode=400032, 
e75be611413980d3efebe7cde81 
360b7b526b5159edd099, 


=32168d31c7d800af039db3657f6a 
)33f3f7c1 6b7ca1 35b2c868025eb3e, 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


१०.जिल्हा कृषी अधिकारी,पालघर 
११,अध्यक्ष, BAIF Develooment Research Foundation, पुणे 
१२. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये मंजूर योजना 


परिशिष्ट क्र. १ 
i योजनेचे । आदिवासी शेतकऱ्यांचे कृषी, फळबाग व भाजीपाला लागवडीतून उत्पन्न दुप्पट करणे. 
नांव - (Doubling income of tribal farmers through agriculture, horticulture and 
vegetables in collaboration with BAIF ) 
2 | aI | १५०० आदिवासी कुटुंबे 
युनिट संख्या. 
३3 । योजनेचे | aur आदिवासी विकास आयुक्त, ठाणे मधीळ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
प्रस्तावित | कार्यालय जव्हार व डहाणू यांचे कार्यक्षेत्रातील १५०० वनपट्टे 3) धारक लाभार्थी 
लाभ क्षेत्र अ.क्र. | जिल्हा तालुका एकूण कुटुंबांची संख्या 
शिंग पालघर जव्हार ५०० 
२ पालघर विक्रमगड ५०० 
३ «| पालघर डहाणू ५०० 
एकूण १५०० 
४ 


वित्तीय तरतूद | रु. ९७५.०० लक्ष 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


योजनेसाठी || अ | घटक निहाय बाब वर्षनिहाय एकूण खर्च (रू. लक्ष) एकूण 
येणा-या क्र र्ष-१ =e वर्ष-  3/q- ४ खर्च 
खर्चाचे (२०१९-२० eve (२०२१-२२) | (202 
सविस्तर २३) 
वा धि सुधारित कृषी पद्धती | ७६.२५ ९५.०० २७.५० fo | १९८.७५ 
अंदाजपत्रक रं 
२ | gat आधारित शोती | १४७.५६३ ।१७२.८७५ ।४८.०३७६ | २२.७२ | ३९१.२० 
(वाडी) 4 
3 | dal आणि जल | ७.०० १४.०० १४.०० (9.०० ४२.०० 
संवर्धन 
४ | जलस्त्रोत व्यवस्थापन | २५.०० ५०.०० ५०.०० 24.00 | 440,00 
५ | प्रशिक्षण (कृषी) १.७७ १.७७ १.८३ १.५१२ ।६.८८२ 
६ | एकूण प्रकल्प बाबी | २५७.५८३ | ३३३.६४५ | १४१ .३६७ | ५६.२३७ | ७८८.८३५ 
खर्च 
७ | आकस्मिक खर्च (3 | ७.७२७ १०.०१ ४.२४ १.६९ | २३.६६५ 
टक्के) 
एकूण कार्यक्रम खर्च | २६५.३१ | ३४३.६५ | १४५.६१ | ५७.९२ | ८१२.५०० 
९ | प्रकल्प ५३.०६२ | ६८.७३१ |। २९.१२ ११.५८ । १६२.५०० 
अंमलबजावणी खर्च 
| १०| एकूण प्रकल्प खर्च | ३१८.३७ ।४१२.३९ । १७४.७३ । ६९.५१ | ९७५. ०० 


सविस्तर घटकनिहाय व वर्षनिहाय खर्चाचे अंदाजपत्रक सोबत जोडले आहे. (परिशिष्ट क्र. 2) 


प्रत्येक प्रत्येक कुटुंब/युनिट साठी येणारा घटक निहाय बाबीचा एकूण खर्च खालील प्रमाणे आहे 
युनिटसाठी अ. | घटक निहाय बाब (Activity) एकूण खर्च (रु) 
एकुण खर्च क्र. 

।१__ | सुधारित कृषी पद्धती १३,२५० 

२ | वृक्ष आधारित शोती (वाडी) २६,०८० 

३ मृदा आणि जलसंवर्धन २,८०० 

४ | जल संधारण व्यवस्थापन १०,००० 

4 प्रशिक्षण (कृषी) ४५९ 

६ | एकूण प्रकल्प बाबी खर्च ५२,५८९ 

७ | आकस्मिक खर्च (३ टक्के) १,५७८ 

८ | एकूण कार्यक्रम खर्च ५४,१६७ 

९ । प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च (२० टक्के) | १०,८३३ 

प्रत्येक कुटुंबासाठी /युनिटनिहाय खर्च | ६५,००० 

योजना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय डहाणू ,जव्हार आणि BAIF Development 
राबविणारी | Research Foundation , Pune 
यंत्रणा 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


प्रकल्प अधिकारी जव्हार व डहाणू 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे 


| Oo 


१. योजनेचा Sear आदिवासी शोतकरी यांच्या होतात फळबाग लागवड (वाडी कार्यक्रम) 
सुधारित कृषी पद्धतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. 

२. ग्रामीण आदिवासी कुटुंबांना, विषेशतः प्रतिकूल परिस्थितीतील घटकांसाठी टिकाऊ 
उपजीविका आणि चांगल्या मानवी मुल्यांना लाभदायक स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे 
आहे. 

३. उपलब्ध जमिनीत फळबाग लागवड करून शास्वत उपन्नाचा स्रोत बनविणे. 

४. सद्यस्थितीतील कृषी/पिक/पालेभाज्या लागवड पद्धतीत सुधाराणा, सेंद्रिय खताचा 
वापर, माती परीक्षण, खते देणे, देखभाल करणे sear माध्यमातून सुधारित कृषी पद्धतीने 
करून उत्पन्न वाढविणे. 

५. विविध प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षित करणे, सक्षम करणे. 

६. आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्याच शोतीत वर्षभर रोजगार मिळवून देउन त्यांचे उत्पन्न 
वाढविणे. यामुळे शाश्वत व दीर्घकालीन उत्पन्नासाठी भौतिक स्वरुपाची यंत्रणा उभारत 
असल्याने मानवी कार्यक्षमता निर्माण होऊन योजनेचा उद्देश साध्य होईल. 

७. आदिवासींचे आरोग्य, पोषण, स्थलांतर यामध्ये सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान 
उंचावण्यास सहाय्य होईल. 


j १ 


योजनेतील 
घटक 


योजनेमध्ये मुख्यतः ४ घटकांवर भर दिला जाईल. 
१) फळबाग व वन पिके लागवड(वाडी कार्यक्रम) 
सुधारित कृषी पद्धत -कृषी पिके/भाजी/फुल लागवड 


Av AD 


प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, भेटी व मेळावे. 


०८ 


१२ 


डि 
अंमलबजावणी 
वी कार्यपद्धती 


) 

) 

) पाणी व जमीन संवर्धन व व्यवस्थापन 

) 

१) सर्वप्रथम BAIF संस्था मार्गदर्शक तत्वे मंजूर होताच टप्पा १ नुसार प्रकल्प कार्यालय 
कार्यक्षेत्रातील निवडलेल्या किमान yo % गाव/वाडी मधील आदिवासी समाजाशी 
संपर्क व जवळीक वाढवून गावपातळीवर बैठका/कार्यक्रम आयोजित करून त्यांना 
योजनेची सविस्तर माहिती देतील. टप्पा २ मध्ये दुसऱ्या वर्षात राहिलेल्या गावामध्ये 
बैठका/कार्यक्रम आयोजित करून प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली जाईल. दोन्ही 
टप्प्यामध्ये दोन्ही प्रकल्प कार्यालय अंतर्गतच्या जव्हार, विक्रमगड व डहाणू या 
तालुक्‍यातील प्रत्येकी ५०० लाभार्थ्यांचा SAAT असेल. 

BAIF संस्थेद्वारे गावातील इच्छुक लाभार्थ्यांची प्राथमिक माहिती एका नमुन्यात भरून 
घेऊन एकत्रित केली जाईल (परिशिष्ट - ३). गाव निहाय इच्छुक लाभार्थ्यांची यादी 
बनविली जाईल. 


>. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


३) 


s 


संस्थेद्वारे यादीमधील लाभार्थ्यांचा जमिनीचे सर्वेक्षण करून कुटुंब निहाय करण्यात 
येणारे विविध उपक्रम जसे वाडी कार्यक्रम, सुधारित कृषी पद्धत, पाणी व जमीन 
संवर्धन व व्यवस्थापन इ. चे नियोजन करून गाव निहाय यादी संबंधित प्रकल्प 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर केली जाईल. 

प्रकल्प अधिकारी संस्थेकडून प्राप्त यादीमधील लाभार्थी अंतिम करून संस्थेस 
देतील. प्रकल्प अधिकारी लाभार्थीची यादी योजनेच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
अंतिम करतील. अप्पर आयुक्‍त आदिवासी विकास द्वारे निवडलेले अंतिम लाभार्थी 
यादीची तपासणी केली जाईल. 

BAIF संस्थेद्वारे सर्व निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल- 
ज्यामध्ये फळबाग लागवड, खडडे खोदणे, खते देणे, सेंद्रिय खत पद्धत, पाणी व जमीन 
संवर्धन, पिकांची काळजी घेणे, भाजीपाला लागवड इ. द्वारे सुधारित पीक पद्धत 
राबविणे. प्रशिक्षण, प्रात्याक्षिके, क्षेत्रीय भेटी इ. द्वारे शोतकऱ्यांना प्रशिक्षित केले 
जाईल. 


लाभार्थी द्वारे आवश्‍यकतेनुसार सहभाग नोंदवून खड्डे खोदणे, खाड्यांमध्ये खते भरणे, 
लागवड करणे इ. सहभागीतेद्वारे प्रकल्प मध्ये सहभाग नोंदविला जाईल. कार्यक्रम 
राबविण्यास आवश्‍यक लागणे साहित्य, बी बियाणे, पिके, खते इ. साहित्य संस्थे द्वारे 
लाभार्थ्यांना पुरविले जाईल. खड्डे खोदणे, लागवड करणे साठी संस्थे द्वारे लाभार्थींना 
काही रक्‍कम आर्थिक सहाय्य म्हणून दिली जाईल. 

BAIF द्वारे क्षेत्रीय अधिकारी गरजेनुसार शेतकऱ्यांच्या होतात भेटी देऊन शेतकऱ्यांना 
सहाय्य व मार्गदर्शन करतील. प्रात्याक्षिके दाखवतील. संस्थेमार्फत आवडाक्‍्यतेनुसार 
वेळोवेळी प्रशिक्षणांचे कार्यक्रम राबवून शेतकऱ्यास सक्षम केले जाईल. ज्या ठिकाणी 
चांगळी शाश्वत कामे लोकसहभागातून उभी राहीली आहेत अज्ञा ठिकाणी 
सहभागधारकांना नेऊन भेटी, प्रशिक्षण प्रात्यक्षिकांव्दारे प्रशिक्षित करण्यात येईल व 
त्यांचे मनोबल वाढविण्यात येईल. 

सदर प्रकल्प प्रत्येक तालुक्यात BAF संस्थेच्या आदिवासी क्षेत्रातील चांगले ज्ञान व 
जागरुकता असलेल्या २ कर्मचाऱ्यांमार्फत राबविला जाईल. हे प्रकल्प कर्मचारी शोती 
व सामाजिक विज्ञान किंवा कृषी पदवी धारण केळेळे असतील. गट बैठका, क्षेत्रीय 
भेटी, तांत्रिक प्रशिक्षणे आणि प्रात्यक्षिके इत्यादी व दैनंदिन कारभाराची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प कर्मचारी जबाबदार असतील. 

BAIF संस्था प्रत्येक महिन्यात संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना भौतिक प्रगती अहवाल 
(परिशिष्ट - ४) व दर तीन महिन्यांनी संबंधित अप्पर आयुक्‍त कार्यालय व प्रकल्प 
कार्यालयास भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल (परिशिष्ट -५) सादर करेल. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


१०) संस्थेस प्रकल्प अंमलबजावणी करताना प्रकल्पामध्ये काही बदल करावयाचे 
असल्यास संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधूनच बदल करावेत. 
BAIF द्वारे पालघर जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये घेण्यात येणारे सविस्तर उपक्रम खाळीळल 


प्रमाणे आहेत- 
सविस्तर उपक्रम- 


अ.क्र. उपक्रम सविस्तर घटक 


।१__ | मृदा व जल संवर्धन | बांध घालणे,०01,नांगरणी,1189 Platform 


२ जल संसाधन विकास | नवीन विहीर/बोर बांधकाम /विहिरीची खोली 
/पाण्याचे इतर स्रोत 


३ | सुधारित शोती ,उत्पादन मुख्यत्वे तांदूळ व इतर धान्य तसेच भाजीपाला : 
वाढविणे ,भाजीपाला | ,फुलशेती 
लागवड ,मातीचे 


आरोग्य कार्ड 
४  । वृक्ष आधारितशोती ।आंबाव काजूची लागवड करणे 
५ | वृक्षारोपण बांधावर व BATA कडेने बांबू व सागाची लागवड करणे 


६ क्षमता बांधणी =, | प्रशिक्षण , क्षमता बांधणी व अभ्यास दौरा . 
प्रशिक्षण , अभ्यास 
दौरा 


१३ 


निधी 
वितरणाचे 
टप्पे 


योजनेची एकूण किमत रू. ९७५.०० लक्ष असून या निधीपैकी रूपये ६३०.०० लक्ष इतका निधी 
केंद्र शासनाकडून सन २०१७-१८ या वर्षासाठी उपलब्ध झालेल्या निधीतून व उर्वरित रुपये 
384.00 लक्ष इतका निधी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून उपलब्ध 
करून दिला जाईल. योजनेची वर्षनिहाय खर्चाची रक्‍कम खालील प्रमाणे आहे- 


वर्ष २०१९-२० | २०२०-२१ । २०२१-२२ । २०२२-२३ । एकूण 
रक्‍कम 

रक्‍कम ३१८.३७ ४१२.३९ | १७४.७३ ६९.५१ ९७५.०० 

रुपये (लक्ष) 

निधी वितरणाची कार्यपध्दती :- 


१) सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून योजना राबविणारी यंत्रणा कार्यारंभ 
करेल.याबाबतच्या उपक्रमांचा निर्धारित कालावधी परिशिष्ट - ६ प्रमाणे असेल. 

२) योजनेचा निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक हे जिल्हास्तरीय / 
SYA समितीच्या शिफारशीनुसार BAIF संस्थेस वितरित करतील. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


३) संस्थेस प्रथम वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या ५० % निधी प्रथम हप्ता म्हणून वितरित करण्यात 
येईल. संस्थेकडून या निधीपैकी ८० % रक्कम खर्च झाल्यावर उर्वरित निधीची मागणी 
होईल. संस्थेच्या कामाच्या प्रगतीनुसार उर्वरित निधी वितरीत करण्याबाबत नियंत्रक 
अधिकारी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक हे निर्णय घेतील. 

प्रथम वर्षाच्या कामाच्या प्रगतीचा आयुक्‍त स्तरावरील समितीमार्फत मुल्यांकन 


& 


झाल्यानंतर पुढील वर्षातील निधीचे वितरण वरीलप्रमाणे करण्यात येईल. 


१४ 


योजनेच्या 
अटीव शर्ती 


१) प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील अनुसुचित जमातीतील व कार्यक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा 
असलेला सहभागीधारक निवडण्यात येईल. 

२) लाभार्थी हा अनुसुचित जमातीतील दारिद्र्य रेषेखालील असावा. 

३) लाभार्थ्याला एफआरए (FRA) अंतर्गत जमीन मिळालेली असावी . 

४) त्याच गावातील ज्यांची स्वतःची जमीन आहे असे इतर आदिवासी 

५) FRA अंतर्गत जमीन मिळालेले, आदिम जमाती, विधवा महिला, गरजू व्यक्‍ती यांना 
प्राधान्य देण्यात यावे. 

६) सदर योजनेचा लाभ, निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना या सारख्या इतर योजनेतून 
देण्यात आलेला नसावा. 

७) योजनेत सहभागी होतांना लाभार्थी त्याचे कर्तव्य व जबाबदारीचे पालन करण्याचा 
करार करुन देणारा असेल. (परिशिष्ट - ७) 
प्रकल्प अधिकारी वरील अटी व शर्ती नुसार लाभार्थ्यांची अंतिम यादी BAIF संस्थेस 
सुपूर्त करतील. 


१५ 


योजनेचा 
कालावधी 


योजना ४ वर्ष कालावधी ची असून ती २ टप्प्यामध्ये प्रत्येकी ७५० लाभार्थी या प्रमाणे एकूण 
१५०० लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येईल. 

टप्पा-१- प्रथम वर्षी ७५० लाभार्थी आणि त्यांना पुढील द्वितीय व तृतीय वर्ष सहाय्य व 
मार्गदर्शन 

टप्पा-२- द्वितीय वर्षी ७५० लाभार्थी आणि त्यांना पुढील तृतीय व चतुर्थ वर्ष सहाय्य व 
मार्गदर्शन 

प्रकल्प कार्यालय जव्हार व डहाणू मधील प्रस्तावित कार्यक्षेत्रातील दोन्ही टप्पे मिळून १५०० 


लाभार्थीना लाभ दिला जाईल. 


१६ 


योजनेचे 
संनियंत्रण 
व 


योजनेचे सनियंत्रण जिल्हास्तरीय व आयुक्‍त स्तरीय या दोन स्तरावरील समित्या करतील. 
या समित्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतीळ व चांगल्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्ठान 
करतील. प्रकल्प स्तरीय समितीस दर तीन महिन्यांनी योजनेचा आढावा घेणे अनिवार्य 
राहील. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७ /प्र.क्र.१०६/का-१९ 


मुल्यमापन । प्रकल्प स्तरीय समिती सदस्य - 
पर्यवेक्षण १ संबंधित प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास - sea 
२) जिल्हा कृषी अधिकारी - सदस्य 
३ SH RAT प्रकल्प समन्वयक, BAIF - सदस्य 
8) संबंधित सहायक प्रकल्प अधिकारी - सदस्य 
५) प्रकल्प समन्वयक, BAIF - सदस्य सचिव 
आयुक्त स्तरीय समिती प्रकल्पाच्या प्रगतीची देखरेख aro, सदर समितीस दर सहा 
महिन्यांनी योजनेचा आढावा घेणे अनिवार्य राहील. 
आयुक्त स्तरीय समिती सदस्य- 
१) आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक - अध्यक्ष 
२ आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य/ अथवा त्यांचा प्रतिनिधी - सदस्य 
३) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे - सदस्य 
४ प्रकल्प अधिकारी, जव्हार - सदस्य 
y प्रादेशिक संचालक, BAIF - सदस्य 
६ मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, BAIF - सदस्य 
७ प्रकल्प अधिकारी ,डहाणू -सदस्य सचिव 
© प्रकल्पाचे मूल्यांकन आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांचे स्तरावरून केले 
जाईल. एक मध्यांतर मूल्यांकन आहे, जे प्रकल्पाच्या प्रत्येक वर्षानंतर करण्यात 
येईल आणि प्रकल्पाच्या कालावधीच्या शेवटी दुसरे व अंतिम मूल्यमापन केळे जाईल. 
« संबंधित प्रकल्प कार्यालयाकडून दर तिमाही कालावधीनंतर क्षेत्रीय भेटी देवून 
आढावा घेण्यात येईल. 
© प्रकल्पाची छायाचित्रांसह यशोगाथा तयार करुन करणे तसेच योजने विषयी सर्व 
माहिती उदा. लाभार्थ्यांची यादी, योजनेचे फोटो, यशोगाथा, लाभार्थ्यांच्या माहितीचा 
डेटाबेस इत्यादी अनुषंगीक माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्याची तसेच सदर माहिती आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांना 
सादर करण्याची संयुक्‍त जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी,8/॥ व संबंधीत प्रकल्प 
अधिकारी यांची राहील. 
१७ | योजनेची । योजनेची फलनिष्पती पुढील प्रमाणे असेल 
फलनिष्पती | १. १५०० शेतकऱ्यांना शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून अतिरिक्‍त रू. ५,००० 


उत्पादन वाढ 
१५०० शेतकऱ्यांना भाजीपाला लागवडीतून प्रथम वर्षी अतिरिक्‍त रू. ५,००० उत्पादन 
वाढ व दुसऱ्या वर्षापासून अतिरिक्त रू. १२००० ते १५००० रुपये वाढ . 

फळबाग व वृक्षारोपनाद्वारे ६ व्या वर्षी रू. ५००० रुपयांची वाढ व त्यानंतर १० व्या 
वर्षापासून अतिरिक्‍त रू. ४५,००० वाढ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


Annex II 
Budget Summary Duration :Four years 


1500 
Total Amount Budgeted: Rs 975.00 Lakh 


Sr.No.| Particulars /Activities 


Financial Programme (Rs. in lakh) ल्क Unit cost per 


4803750 2272500 |, बकनल ._ 
1400000 4200000 


Yr. 3(2021-22) | Yr. 4 (2022- 


23) 
700000 


Cost 


Per participant cost 65000 


Page 1 of 1 


Physical and Financial Phasing of the Project Activates Annex Il a 


Description of Component Unit ynusical Programme Unit Rate 


Livelihood Interventions 


Agriculture 
Practices 


1.1.2/Support for promotion o 
Organic Methods Like =e 
vermiwash,Jeevamrth,Compos Families 750000 750000 2250000 
t 
ED 


जळ 


: 
| 


crop diversification 

/Vegetable cultivation 
/Floriculture 

BI 


Bll 
कः 
की: 


व 


crop diversification 

/Vegetable cultivation 
/ Floriculture 

BI 


ge क्यात आल तमाजन कळा 
750 


ee, ST ee 
ee Ge i ae विळळी 
० Tee Cee ae 
Reet Gees A eel Se 
लता (aes See ४...) ee 
ees ७ न्य 
Es a वळा ee aa 


Wadi Total 2 


Page 1 of 1 


Physical Programme 


Soil and Water Conservation 


Unit Rate 


Soil and Water Conservation 


SC Total 2 


4 Water Resource development 


Water Resource development 


ee ण ० [0 [0 


ण Training (Agricul 


Need based Farmer Training 

30-40 Partici Traini 

प articipants / Training] Number of 2 % 2 ions वळ ee 
rogramme-) Trg 60000 60000 


4.1 


5.2 |Farmers Exposure 
Visits(Travel cost ,Lodging ,|Person days 70 78 45000 45000 63000 70200 223200 
Boarding cost) 

5.3. |Kisan Mela(Mandap,resource 


pwerson charges, 
refeshment,etc cost) 


Training Total] TT 17000_| 177000 | 183000 | 151200 | 688200_| 
|_ 6 [Total Project Activitycost_ | |] TT 25758250] 33364500] 14136750] 5623700] 78883200 


ल्क वि 7727475) 1000935 168711] 2366496 
Activity cost : 
Total Progarmme cost [__________|[___1__|1__ | 265309987 34365435] 14500853] 50927 81249696 


[9 [implementation cost कळता कता काता कळा कळा कता काया कह) हह 77 हह 7] 
0117०५०००० PL T_T 0 41038520] 17473023] 050832 97499635 


ee Total Project Cost in Lakh 


Page 1 of 1 


SMLLICA 
ason UY 


Wadi Cost Estimates IIb 


CropI Mango 
10mX 10m 


Crop Il Cashew 
7mX7m 
20 


Border Plantation (Forestry) 
2mx2m 
200 
Bamboo, Teak, Acacia, 
Glyricidia, Subabul हाट 


euro [Years |, 


Grafts of Crop (Mango :30 & Cashew 
:20 Total 50 ) 


Plant nutrition (NPK + znSo4 
(micronutrient), water soluble 
fertiliser+NPK) 


| 7 _|SSP /Rock Phosphate(Basal dose) 

| 8  [Methyle Parathion @80g/pit 
Plant protection (organic/ 
inorganic/bio/natural pesticides & 
fungicides) 
Hand Tools ( Secature - 01 set per 
Participant and spray pump in group 
of five families) 


7 


s 


SS 
uw 
J 
8 


: 


Digging pits & Plantation for 200 
forestry plants 

Aftercare activities:two times in a yr. 
(Basin preparation, weeding, soil 
loosening, Staking, Plant sanitation, 
Prunning, spraying, fertilizer 
application, irrigation, etc.) 


|__| Total (B)-Labour Cost 


aa Total Cost per wadi 


aa Family contribution of labour cost 


Grant support 


Page 1 of 1 


Annex II C 
Unit Cost 
1. Soil Testing 


Soil collection , Testing and 
preparation of soil health card 


Support for promotion of Organic 1500 
Methods Like 
vermiwash,Jeevamrth,Compost 


Page 1 of 1 


Annex II d 
Budget Note 


A Vegetable Cultivation Amt in Rs. 


n 


lTotal Grant Support Rs per Famil 


Page 1 of 1 


AnnexIl ८ 


Cost of Economics of Small Scale - Low External Input Floriculture (Fulsheti): Livelihood option 
Amt in Rs. 


Fertilizer __ 0.200 kg DAP per 


plant 


बु "टश हिरक, 


te haa Total Floriculture 


|Per family unit cost-Project Support 


Page 1 of 1 


= vain 3 बेस लाइंन सव्हे PAN 


सहभागीदाराचे (कुटूंब प्रमुख) नांव BPL No 
गुंठे 


*% सहा वर्ष खालील 


oy 
| 
iy 
‘ 


कुपोषित श्रेणी 


प्रकल्प पश्चात 


wit 
pa er 
i त्याव ळा 
3. ee 
ins 
ee ह्यास 
तता oot 
aT 
aa 
aN 


A 


अ 
4 


बाथरूम चा वापर होतो का ? हो / नाही 
पियाच्या पाण्याचा स्त्रोत विहीर / हातपंप/नदी/ लिफ्ट स्कीम 


महिला बचत गटात सहभाग ? हो / नाही 
लागवडी खालील जमीन एकर - गुंठे - 
उत्पन्न 
नाही 


7. 
2 
3 
1 
६ 
८ 
8 


सिंचनाचा स्तोत्र विहीर / नदी/ नाला/ इतर 


सिंचनाची साधने - इंजिन / पाईप/मोटर/ इतर 


माती परीक्षण करून जमिनीची आरोग्य पत्रिका तयार केली होती काय हो / नाही 


भात लागवडी खालील क्षेत्र एकर- गुंठे 


इतर पिके १) क्षेत्र 
गुंठे २) क्षेत्र 


भाजीपाला लागवड करण्यात येत होती काय ? हो / नाही 


सुधारित औजारांचा अवलंब जसे नांगर, स्प्रे पंप, सीकेटर इत्यादी 


| j 


१२ 
१५ 
१६ 
१८ 
20 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
३१ 
३२ 
३३ 


परीशिष्ट - ४ 


मासिक प्रगती अहवाल 
तालुका: जिल्हाः महिना: वर्षः 


चालू महिना चालू वर्षातील स्थिती क तालची. 


प्रक 
| wee | 
न्न 


अहवाल क्रमांक : 


उपजीविकेची साधने / उपक्रम Pile Serer 30 अ व्हाल ee DE 
all ||| | |___| 
डळख /कंपोस्ट इत्यादी.) (४१ 
त्त luc oe ae ey a a ee 
ie ee वित वि || 
3:48 माती ager aaah spt S| || CT CTC 
en es eS a शकलात a ee ee कमी 
2 were ee TT) लाजनमळ 
es सती ee ee ee eee ee 
eel) ere, eee 2, ea 
a. eee ae 09060 ee ee ee यन 
| ee .. kes Or ee Ae ES) ee ee 
हितेश “ho चह a a पग एड 1000100 (क 
शिळा eae SE यकत |e एक ee 
3... मित लत क 2...“ शा Se ees | 0 oS ee 
हता Petite tt कळता 
ee a ee ee क es ae a हयात 
ER ae re Es क | ae ee ae 00 
शिव... 0... aa a EE (त es a कळता तया ee 
a al ७८५९७... ae ae 4 
सिंचन साधने : मशीन/विद्युत — 
42 | नयी पीच or a a विकि 
सिंचन : (जसे- द 
a frie rene तयी fee | | |. ||| 
re = ee ey त्वचा ताय कतला लयात 
क्र हा Dee ताता मा ee विळा 
15 _ प्रशिक्षण (शेती) ग्लो RES) ७95005) Cae बिलया कयाली टात कळी 
वि शेतकरी प्रती परिक्षण) पशिक्षण संख्या [| | | || 
उपस्थित शेतकरी संख्या ae El ay Saas aie PS ee 
3a | eter! ea eS ee अडत विक 
संख्या लक हेय os ना लाळ जान 
हिं संख्या शिळा सजल्या ee लंकन, कळ ES 
संख्या शला ७६) SG कहत SN जावयातिके 


परीशिष्ट-५ 


त्रैमासिक प्रगती अहवाल 
तालुका: जिल्हाः कालावधी: at: 


ब्रैमासिक अहवाल क्रमांक : 


लक्षांक | साध्य | लक्षांक | साध्य |_लक्षांक_ 
ei अतत ee ee ळा ee कड्या ee 
_ -यंगहूळबत)जीवमत/कस्ट mney re || ||| 
डूळखत/जीवामृत/कंपोस्ट इत्यादी.) [5 
_1.1अपिकसुधाणा __ टुंसंञ्या || ||| 
पिक विविधतता /भाजीपाला आह. 
एल ळक गे वि ल ल तका वता 
_1.15मातीनमुनातपासणी नमुने |] TTT 
शिळा sr ककत ललत ला व्ही 
| 2 letwonrrenres TTT 
feeder gee || 
| aes Ske Foe HS 
tees | 
ae egg लता 
i ae i) Pe मिळवा ae a ee Se 
ES ars (Ce as iat ae ee ee 
(as fesse ieee | |) 
es खूणमृवज्लस्थाणी [11 
क ees ia Cay 
es, Ee eee कळना ee 
विहीर विकास ele 
a 'अंबस्ख्या | ||| || 
सिंचन साधने : डीझेल मशीन/ sat ok 
12 fReveente eee freee |] TT ff 
सिंचन पुरवठा साधने : (जसे- पाईप/ — 
eee क ‘ies 2) a a तनी 
a4 | इतर गरजेनुसार wen ister || | dS 
| वू जलस्नेत विकल अ्खमोकंबसंब्य | | | |) 
2B ee Th 650000 CT aes (es ee 
— भुक सार आवश प्रशिक्षणे (३०-४० s 
es rete ON एशिकषण sen) || 
उपस्थित शेतकरी संख्या संख्या (Pascn ळय 
(यय तळाचा 
उपस्थित शेतकरी संख्या a a 
| 83 teed Aart त्यातिल 
संख्या Be Ree 


Vy y Abin -\p VEMIVING 5 MINTY OVQUITTIG 0१११०१ 2102751012 जु 
gia i वाडी कार्यक्रमात, सहभागी होण्याचा करारनामा स्ट 


Oma कळ तारीख 


आम्ही 
20 1-1 ee Se: ee ee 
२) श्रीमती a ता. en 7 


करारनामा लिहून देतो की आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत वाडी कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छितो. 

अटी 

आम्ही स्वत:च्या मालकीच्याच जमिनीवर फळबागेची लागवड करू. जमिनीच्या ७/१२ व वन हक्क कायदा प्रमाणपत्र उताऱ्याची प्रत जोडली आहे. 
जमिनीचा तपशील : 

कुटुंबाच्या मालकीची एकुण जमिन (वन हक्क कायदा) RO / आर 
माझ्या» आमच्या हिश्याची i ऐकर... >>... गले? आर 

‘ars! कार्यक्रमांतर्गत लागवड करावयाचे क्षेत्र __________________________ एकर ____________________ जमिनीचा सर्वे नंबर 
सध्या ही जमिन © /१२ व वन हक्क कायद्याच्या उताऱ्याप्रमाणे 


१) २) 

३) -ऑरशरशर्शारशरशिरधशिशिरशिशििशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशि च्या नावावर आहे. 

क त आ क मजाक AONE A (वाडी सहभागधारकाचे नाव) हा / ही माझा / माझी................ आहे कायद्यानुसार 

वरील पैकी ६: ०::.::::::::.::01:22::: Spa Ie eer गुंठे त्यांच्या / तिच्या हिश्याची आहे. सदर जमिनीत त्याने / तिने आदिवासी 


विकास विभाग अंतर्गत वाडी लागवड करण्यास हरकरत नाही. 

आम्ही कार्यक्रम सहभागीदार होऊन खालील नियमांचे व अटींचे पालन करून, आमच्या गावात कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी करू. 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणेच वाडीतील सर्व कामकाज वेळेवर पूर्ण करू. 

वाडी विषयी लागणारे सर्व प्रशिक्षण संस्थेच्या मार्गदर्शनानुसार घेऊ. 

वाडीमधील सर्व कामे आम्ही/आमचे कुटुंबीय करतील, कामासाठी बाहेरील मजुर घेतले जाणार नाहीत. 

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यक्रमात आम्ही व आमचे कुटुंबीय सहभाग होतील. 

ज्या जमिनीवर वाडी उभी केली आहे. ती जमिन मी/ आम्ही किमान 20 वर्षापर्यंत विकणार नाही अथवा फळझाडांची तोड करणार नाही. 

आम्ही इतर सहभागीदारांबरोबर बचत गट व ग्राम विकास मंडळाचे सभासद होण्यास तयार आहोत. बचत गट व ग्राम विकास मंडळातर्फे वेळोवेळी 

घेतलेल्या कर्जाची नियमानुसार परतफेड करण्यास बांधील राहु. 

७. आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत मिळालेल्या साधनसामुग्रीचा योग्य उपयोग करू व या वस्तु (उदा. स्प्रेपंप, फवारणी औषधे, पाईप इ.) 
विकणार नाही व हरवल्यास / चोरीस गेल्यास आम्ही पुर्णपणे जबाबदार आहोत. 

८. आम्ही व माझ्या/ आमच्या घरातील इतर व्यक्‍ती नशापान करणार नाहीत. 

९. आम्ही गावात होणाऱ्या सर्व मिटींगमध्ये हजर राहून सहभाग नोंदवील. 

१०. आम्ही गावातील व्यक्‍तीक, धार्मिक इतर वादात न पडता लोकशाही मार्गाने प्रकल्पात सहभाग दाखविल. 

११. आम्ही ग्राम नियोजन समिती व संस्थेने घेतलेल्या निर्णयाशी सहमत राहून कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करील. 

१२. आम्ही शेतीत उत्पादीत मालाची विक्री ग्राम विकास मंडळातर्फे प्राधान्याने करण्यास तयार आहोत. 

१३. आम्ही वाडी कार्यक्रमात स्वच्छेने भाग घेत आहोत. 


5 > % ६० ४० :० 


मी वरील कराराप्रमाणे सर्व नियमांचे पालन करील वरील सर्व नियम आम्हाला बंधनकारक असून आमच्याकडून जर नियम भंग झाला तर ग्राम 
नियोजन समिती व संस्था जो निर्णय घेईल तो निर्णय आम्हाला स्वीकार्य असेल. आम्ही वरील नियम व अटी वाचून आज दिनांक ..................... 
रोजी खालील साक्षीदाराच्या उपस्थितीत करारबद्ध होत आहोत. 


ठिकाण : सही : (पती व पत्नी) 


साक्षीदारांची नांवे सह्या 
१) 
२) 
ST a Ae LT TLE LL ES LI a a a a a a ES अ ऊ्स् न ्वोखदझस्थससवकाट्कआअअ्ककसि्निवि्खू ््ययपा३कनि्््यर्‍ाणकगो 
( कार्यालयीन कर्मचाऱ्याचा अभिप्राय) 


भरती यय weak की, ३ र्याचिगॉससस असय cree eee Abeer अमी, समस wee ace ॥ अमची, 


